मराठी चित्रपटांना अर्थसहाय्य मंजूर 
करण्यासाठी चित्रपट परीक्षण समितीची 
पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: गोचिन-२०२२/प्र.क्र.५८/सां.का.१ 
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ मार्च, २०२३. 
वाचा : 9) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.मचिअ-२०१२/प्र.क्र.१४१/ 
सां.का.-१, दि.३०.१०.२०१३. 
२) शासन शुध्दिपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.मचिअ-२०१२/प्र.क्र.१४१/ 
सां.का.-१, दि.२८.०८.२०१४. 
3) शासन शुध्दिपत्रक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.मचिअ-२०१२/प्र.क्र.१४१/ 
सां.का.-१, दि.०८.०८.२०१८. 
४) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.संकीर्ण-२०२२/ प्र.क्र.६७/ 
समन्वय, दि.०८.०९.२०२२. 
५) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.गोचिन-२०२०/प्र.क्र.५८/ 
सां.का.-१, दि.२५.०१.२०२३. 
प्रस्तावना : 
शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या “दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य मंजूर Hel 
बाबतच्या योजने अंतर्गत अर्थसहाय्य मंजूर करण्यासाठी चित्रपट परीक्षण समिती उपर्निर्दिष्ट क्र.४ येथील 
शासन निर्णयान्वये सदर समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करण्यात आली आहे. तदनंतर 
नव्याने समिती पुनर्रचना संदर्भाधीन दि.२५.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेली आहे. 
आता सदर समितीमध्ये नव्याने काही सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्यासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय: 
दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य मंजूर करण्यासाठी चित्रपटांचे परीक्षण करुन दर्जा 


निश्चित करण्याकरिता व अर्थसहाय्याची शिफारस करण्यासाठी समितीचा पुनर्रचना दि.२५.०१.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली असून या समितीवर आता नव्याने आणखी खालील सदस्यांची 
नियुक्‍ती शासन करीत आहे:- 


अ.क्र. | अशासकीय सदस्यांची नावे 
१ श्री. विजू माने 
२ श्री. गिरीडा मोहिते 
३ श्रीमती किशोरी अंबिये 
श्री. राकेड सारंग 
षु श्री. विजय कदम 
& श्री. पुरुषोत्तम बेड 
श्री. विनोद सातव 
श्री. शैलेश गोजमगुंडे 
श्रीमती गीतांजली ठाकरे 
| qo | श्री. रमेश कुलकर्णी 
११ श्री. स्वप्नील दिगडे 
१२ श्री. संदीप पाठक 
१३ । डॉ.प्रकाडा जोशी 


areas निर्णय क्रमांकः गोचिन-२०२२/प्र.क्र.५८/सां.का.१ 


सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, मुंबई 
हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. 


२. शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या “दर्जेदार मराठी चित्रपट निर्मितीस अर्थसहाय्य मंजूर 
करणेबाबतच्या” योजनेनुसार चित्रपटांचे परीक्षण करुन अर्थसहाय्याकरीता पात्र चित्रपटांची शिफारस 
करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेली चित्रपट परीक्षण समिती, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी महामंडळ, गोरेगांव, 
मुंबई यांचे अधिनस्त कार्यरत राहील. या समितीचा कार्यकाल या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून तीन वर्ष 
अथवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत यापैकी अगोदर जे घडेल तोपर्यंत असेल. 


३. चित्रपट परीक्षणाकरीता ३३% सदस्यांची उपस्थिती आवश्‍यक राहील. समिती सदस्यांनी केलेल्या 
शिफारशींवर योजनेतील तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाही व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, 
रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी महामंडळ, गोरेगांव, मुंबई 
यांचेकडून करण्यात येईल. 


४. या समितीवरील अशासकीय सदस्यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित नियमानुसार प्रवास भत्ता, बैठक 
भत्ता व मानधन अनुज्ञेय राहील. यासाठी होणारा खर्च महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी महामंडळ, गोरेगांव, मुंबई यांनी त्यांना योजनेंतर्गत मिळणाऱया 
सेवाशुल्कातून भागवावा. 


Gq, सदर QAI निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०३०३११३८२३४६२३ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने हला 
१/| DYA H EM ANT CULTURA AFAR DEPARTMENT 2 


(8a250420c28c2084d8dd965c0d454568322bd4198, 
1d48971712e51795, postalCode=400032, 


shtra, 
jalNumber=F93EFE7B946BF26FF989D6E5E01E1B122B9EB4E3E4E6 
799CB8E82B2D33D58DFC, cn=VIDYA HEMANT WAGHMARE 
Date: 2023.03.06 19:15:05 +05'30 


(विद्या वाघमारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

२. मा.सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष, विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

८. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. सर्व सन्माननीय विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

१०. प्रधान सचिव,सांस्कृतिक कार्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय ,मुंबई 

११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोचिन-२०२२/ प्र.क्र.५८/सां.का.१ 

१२. सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई 

१३. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई 

१४. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

१५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

१६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

१७. चित्रपट परीक्षण समितीचे नवनियुक्‍त सदस्य, द्वारा- दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, 
गोरेगाव, मुंबई. 

१८. निवडनस्ती (सां.का.१) 


es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


